केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य 
अभियानांतर्गत कार्यक्रमांसाठी सामाजिक fears 
घटक (50572) उपयोजनेंतर्गत ॥॥85[॥1]॥ल॑॥ा8 & 
Maintenance करीता सन २०१७-१८ मधील 
राज्य हिछ्यापोटी रु. ५५६.८२ लक्ष अनुदान 
वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एनएचएम-०३१८/प्र.क्र.१०८/आ-७ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय संकूल इमारत 
नवीन मंत्रालय, मुंबई Yoo ००१. 
दिनांक: २१ मार्च, २०१८. 


वाचा :- 
संचालक, वित्त व लेखा, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान यांचे क्र.राआसोम/एफएमजी/ 
रा.हि./१०७२०५-२१२/२०१७-१८, दिनांक ३ फेब्रुवारी, २०१८ चे पत्र. 


प्रस्तावना :- 
ग्रामीण जनतेस सहजसाध्य, परवडण्याजोगी, कार्यक्षम, उत्तरायी आणि विश्वासार्ह, सर्व 


गरजू प्रकारच्या आरोग्य सेवा उपलब्ध करुन देण्याच्या उद्देशाने केंद्र शासनाने संपूर्ण देशात एप्रिल 


२००५ पासून राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान सुरु केले. सन २०१४-१५ मध्ये केंद्र शासनाने 


आरोग्य विषयक सर्व केंद्र पुरस्कृत योजना एकत्रित करुन त्यास "राष्ट्रीय आरोग्य अभियान" असे 


नाव दिले. या राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत आता राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान, राष्ट्रीय 


नागरी आरोग्य अभियान व राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम या केंद्र पुरस्कृत योजनांचा समावेश केला 


आहे. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान या केंद्र पुरस्कृत 


योजनेकरीता सामाजिक विशेष घटक उप योजनेंतर्गत (SCSP) सन २०१७-१८ साठी Infrastructure 


& Maintenance या केंद्र पुरस्कृत योजनेकरीता राज्य हिळ्ऱ्यापोटीचे अनुदान राज्य आरोग्य 


सोसायटीस उपलब्ध करुन देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता याबाबत 


पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय HATH: एनएचएम-0318/प्र.क्र.108/आ-7 


शासन निर्णय :- 
राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत कार्यान्वित असलेल्या केंद्र पुरस्कृत योजना व 


कार्यक्रम याकरीता सामाजिक विशेष घटक उप योजनेंतर्गत (5057) सन २०१७-१८ साठी 


nfrastructure & Maintenance या केंद्र पुरस्कृत योजनेकरीता राज्य हिळ्यापोटी रु. ५५६.८२ लक्ष 


(रु. पाच कोटी छपन्न लक्ष ब्याऐशी हजार फक्त) अनुदान वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत 


आहे. 


२. उपरोक्त अनुदानासाठी प्रशासकीय अधिकारी, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांना 


आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. त्यांनी याबाबतचे देयक 


कोषागारात सादर करून विहित केलेल्या बाबींवर खर्च करण्यासाठी सदर रक्‍कम आयुक्‍त, 


आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, राज्य आरोग्य सोसायटी 


यांच्याकडे सुपुर्द करावी. यासाठी सह संचालक (अ. व प्र), आरोग्य सेवा, मुंबई यांना “नियंत्रण 


अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


३. सदर प्रस्तावावरील खर्च राज्य हिस्सा (०१) (१६) राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान केंद्र 


पुरस्कृत योजना (राज्य हिस्सा) (२२१०४३७) - ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) ळेखाशीर्षाखाळी 


खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन २०१७-१८ साठी मंजूर करण्यात आलेल्या तरतूदीतून भागविण्यात 


यावा. 


४. वित्त विभागाच्या क्र.अर्थसं-२०१६/प्र.क्र.८९/अर्थ-३, दिनांक १८ एप्रिळ, २०१७ च्या 


परिच्छेद ७ ते १८ व सोबतच्या परिशिष्टामधीळ अनु.क्र.८ मध्ये नमूद केलेल्या प्रत्येक अटी व 


शर्तीची पुर्तता होत असल्याचे प्रमाणित करण्यात येत आहे. यापुर्वी वितरीत केलेल्या निधीच्या 
अनुषंगाने राज्य आरोग्य सोसायटीच्या लेखापरिक्षणामध्ये कोणतेही गंभीर आक्षेप घेतलेले नाहीत. 


सदर प्रस्तावावरील वितरीत करण्यात येणारा निधी पुरवठादाराच्या खात्यात थेट जमा होणार 


आहे. सदर प्रस्तावात वस्तू खरेदी प्रस्ताव तसेच, भांडवली वस्तू खरेदीचा समावेडा नाही. सदर 


कार्यक्रमांच्या संबंधित लेखाशिर्षाखाली एक वर्ष जूने संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय HATH: एनएचएम-0318/प्र.क्र.108/आ-7 


५. सदर निधी सशर्त असून वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक, क्र.२०१३/ प्र.क्र.८५/ २०१३/ 


अर्थसंकल्प-३, दिनांक २५ एप्रिल, २०१३ नुसार उपरोक्‍त निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र (UC) सादर 


केल्यानंतरच पुढील अनुदान वितरीत करण्यात येईल. 


६. सदर प्रस्तावावरील खर्च शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक १ 


डिसेंबर २०१६ मधील तरतूदीनुसार आव्यक तेथे करावयाच्या खरेदीबाबत प्रशासकीय मान्यता 


घेण्यात यावी. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०३२११३२९५७५४१७ असा आहे. सदर शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Amol 


Nilakanth Sakharkar 
aa O DN: CN = Amol Nilakanth 


Sakharkar, C = IN, S = 


N | | चै ka Nn t h Sateen 184 


griculture Animal Husbandry 


Sakharkar ca: 2018.0822 155505 


+05'30 


(अ. नि. साखरकर) 
अवर सचिव 
प्रत, 


महालेखापाल( लेखा व ATI), महाराष्ट्र- १, मुंबई/ महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

महालेखापाल, (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र- १, मुंबई/ महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

आयुक्त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

संचाळक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 

५. अति. संचालक, कु.क. कार्यालय, पूणे 

६. सहसंचालक (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा, पुणे . 

७. सहाय्यक संचालक (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा, पुणे 

८. प्रशासकीय अधिकारी (आहरण व संवितरण अधिकारी), आरोग्य सेवा संचालनालय, 
मुंबई. 

९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१०.निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 


oc “७ AD -0 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय HATH: एनएचएम-0318/प्र.क्र.108/आ-7 


११.नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२. वित्त विभाग (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई. 

१३.कार्यासन अर्थसंकल्प/लेखा, सार्वजनिक आरोग्य विभाग . 
१४.निवडनस्ती ( आरोग्य -७ . 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


